आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत बांधील 
स्वरुपाच्या बाबीकरीता निधी वितरण. 
(कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय कल्याण 
-वेतन) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ०२ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०२ जुन,२०२१. 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८ /अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१ 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०७.०४.२०२१, 
२८.०४.२०२१व दि.१७.०५.२०२१. 
प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक,२०२१” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
शासन परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करून दिल्यानुसार आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागासवर्गीय 
कल्याण या Moats योजनांच्या ०१-वेतन, ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता १५ % 
मर्यादेतील निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना संदर्भाधीन क्र.२ येथीळ शासन निर्णयांन्वये वितरीत 
करण्यात आलेला आहे. 


आता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS) ०१-वेतन, ३६- सहायक 
अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या १० % इतका वाढीव निधी वितरणासाठी 
उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ या खाली सोबतच्या 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता ०१-वेतन, ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) या 
उद्दीष्टांकरीता अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे १० टक्के इतका वाढीव निधी संबधित 
नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना संबंधिता 
मार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील तरतुदी 
व सर्व अटी arta पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


३. सदर area निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधिन दि.०६.०४.२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकिय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१२१४५२४१७२२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarro 
Aute 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


: 
Ravindra 
D . b ou=Tribal Development Department, 
talCode=400032, st=Mahi htra, 
1व॥ी0वि0० fe crassa 
Aute 


4897737 ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 
cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2021.06.02 13:17:23 +05'30' 


(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव,नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०२ जुन, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ. योजनेचे नांव बाब/ २०२१-२२ सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 

क्र. उद्दीष्ट साठीची वितरीत करण्यात | अधिकारी 

क्रमांक | अर्थसंकल्पिय येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
ca २ ३ शिळ | 5 ६ 
मागणी क्रमांक-टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 

१ | (०१)॥(०१आदिवासी विकास आयुक्तालय | ०१- ५७५०००.०० ५७५००.०० आयुक्त, 
- क्षेत्रीय यंत्रणांचे बळकटीकरण आदिवासी 
(कार्यक्रम खर्ची (22249383) विकास, 

नाशिक. 

२ | (०२(२४ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र । ०१-वेतन २३५२५९.०० २३५२५.९० | आयुक्त, 
तपासणी (कार्यक्रम खची आदिवासी, 
(२२२५४१२२) संशोधन व 

प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे. 

3 | (०१(५९) आदिवासी मुलांसाठी व ०१-वेतन ११०००००.०० ११००००.०० | आयुक्त, 
मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह (कार्यक्रम आदिवासी 
खची (२२२५०७२५) विकास, 

नाशिक. 

४ | (०१(६० आश्रमशाळा समुह (कार्यक्रम | ०१-वेतन ८००००००.०० ८०००००.०० | आयुक्त, 
खर्च) (२२२५०७०७३४) आदिवासी 

विकास, 
नाशिक. 

५ | (०१)७३)स्वयंसेवी संस्थांना आश्रमशाळा । ३६- १०००००००.०० १००००००.०० आयुक्त, 
व मुलगोद्योत्तर आश्रमशाळा सहाय्यक आदिवासी 
चालविण्यासाठी सहाय्यक अनुदाने अनुदाने विकास, 
(कार्यक्रम खची (वेतन) नाशिक. 
(2224F 928) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०२ जुन, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


Digambarro 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ २०२१-२२ सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्र. उद्दीष्ट साठीची वितरीत करण्यात | अधिकारी 
क्रमांक । अर्थसंकल्पिय येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
a २ ३ | ew 4 & 
२४२५- सहकार 
६ | (०१)(०८) महाराष्ट्र राज्य सहकारी ३६- २५००००.०० २५०००.०० | आयुक्‍त, 
आदिवासी विकास महामंडळास वित्तीय । सहाय्यक आदिवासी 
सहाय्य (कार्यक्रम खर्ची अनुदाने विकास, 
(२४२५०८५३) (वेतन) नाशिक 
७ | (०११०) शाबरी आदिवासी विकास ३६- २५०००.०० २५००.०० | आयुक्त, 
महामंडळास वित्तीय सहाय्य (कार्यक्रम । सहाय्यक आदिवासी 
खर्च) (२४२५१३५९) अनुदाने विकास, 
(वेतन) नाशिक 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-५ २०१८५२५९.०० | २०१८५२५.९० 
Ravindra शि 


DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Tribal Development 


Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89 
d8c4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4 


Aute 


108, cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2021.06.02 13:17:44 +05'30' 


